"मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन 
मंडळ, मुंबई" यांच्या कार्यालयीन 
वापरासाठी “नवीन वाहन” खरेदी 
करण्याकरीता "विशेष बाब" म्हणून 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.रानिमं १०१९/प्र.क्र.८६/का.१४२६, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० मार्च, २०२१. 


वाचा :- 

१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.६९/का. १४२६, 
दिनांक १७ जून, २०१९ 

२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.रानिमं-२०१९/प्र.क्र.9७२/का-१४२६, 
दिनांक २६ जून, २०१९ 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.वाहन २०१६/प्र.क्र.५१/१६/विनियम, 
दिनांक २१.१.२०१७. 

४) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.रानिमं-१०१९/प्र.क्र.८६/का. १४२६, 
दिनांक २ मार्च, २०२१. 

५) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्रमांक : भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६. 


शुध्दीपत्रक :- 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.रानिमं-१०१९/प्र.क्र.८६/का. १४२६, दिनांक २ मार्च, 


२०२१ अन्वये “मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई” यांच्या कार्यालयीन 


वापरासाठी "नवीन वाहन" खरेदी करण्याकरीता “विशेष बाब” म्हणून मान्यता देण्यात आली 


आहे. सदर शासन निर्णयानुसार “मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई” यांच्या 


कार्यालयीन वापरासाठी "नवीन वाहनाची" खरेदी "GEM" पोर्टलवरुन करण्यात येणार होती. 
परंतु “मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई” यांनी मागणी केलेले "Toyota Crysta 


2.4 GX (7 seater) XM (AT) BS 6" हे वाहन GEM पोर्टलवर उपलब्ध नाही. यास्तव नियोजन 
विभाग, शासन निर्णय क्र.रानिमं-१०१९/प्र.क्र.८६/का. १४२६, दिनांक 2 मार्च, 2029 मधील 


परि.क्र.३ :- 


“मा. कार्यकारी अध्यक्ष (मंत्री दजी, राज्य नियोजन मंडळ” यांच्या कार्यालयीन 


वापरासाठी “नवीन वाहन” खरेदी GEM पोर्टलवरुन करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही 


करण्याबाबत कक्ष अधिकारी, कार्यासन-१४२३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत 


करण्यात येत आहे." 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः UA १०१९/प्र.क्र.८६/का.१४२६, 


याऐवजी 


“मा. कार्यकारी अध्यक्ष (मंत्री दर्जा, राज्य नियोजन मंडळ” यांच्या कार्यालयीन 


वापरासाठी खरेदी करावयाचे "Toyota Crysta 2.4 GX (7 seater) XM (AT) 356" हे “नवीन 


वाहन" वाहन उत्पादक कंपनीचे अधिकृत वितरक यांच्याकडून वाहन उत्पादक कंपनीच्या 


दरपत्रकानुसार खरेदी करण्यास कक्ष अधिकारी, कार्यासन १४२३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे” असा वाचण्यात यावा. 


2. 


महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in Ul संकेतस्थळावर सदर शासन 


शुध्दीपत्र प्रसिध्द करण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३१०११३५४२४४१६ 


असा आहे. सदर शासन शुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by PRADNYA MAHALE 


DN: c=IN, harashtr: 
2.5.4.20=31c8683f52ccbefd97bce49983c415 1 d2caflc185c657ea85 


Sac85f31e5f681 Cod 
street: MANTRALAYA, MUMBAI, 


INumber=f0b9244e8f45f1 2e0a399cd036d6d3767c67c8349951 
€3e5047b7469a24cdfb2, ou=PLANNING DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=PRADNYA MAHALE 
Date: 2021.03.10 11:41:34 +05'30" 


(प्रज्ञा महाले) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२) मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

३) मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

४) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा. उपमुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६) मा. कार्यकारी अध्यक्ष (मंत्री दर्जा), राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई 

७) मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८) मा. मंत्री व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी, मंत्रालय, मुंबई 

९) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
१०) मा. अध्यक्ष, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर. 

११) मा. अध्यक्ष, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद. 
१२) मा. अध्यक्ष, उर्वरीत महाराष्ट्र विकास मंडळ, मुंबई. 
१३) मा. संसद सदस्य (सवी. 

१४) मा. विधानपरिषद सदस्य (सवी. 

१५) मा. विधानसभा सदस्य (सवी. 

१६) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
१७) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग (सवी), मंत्रालय, मुंबई. 
१८) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१९) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२१) विभागीय आयुक्‍त (सवी. 

२२) जिल्हाधिकारी (सवी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रानिमं १०१९/प्र.क्र.८६/का.१४२६, 


२३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

24) नियोजन विभागातील सह सचिव/उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (सवी, 
मंत्रालय, मुंबई. 

२६) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग ( व्यय-८ /विनियम) मंत्रालय, मुंबई. 

२७) कक्ष अधिकारी (कार्यासन-१४२१, १४२२, १४२३,१४२४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


